सन २०२०-२१ या वर्षातील प्रत्यर्पित होणारी तरतूद 
(अनिवार्य(कार्यक्रमांतर्गत)(दत्तमत) 


मागणी क्रमांक व्ही-२, 
“२८५१-ग्रामोद्योग व लघुउद्योग ” 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आसुअं/प्रत्यर्पि-२२२०/(प्र.क्र.९१/२०२०)/१७स 
दालन क्रमांक-६, तळ मजला, (विस्तार) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १५ मार्च, २०२१ 
शासन निर्णय :- 
सन २०२०-२१ सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या नियंत्रणाखालील मागणी क्रमांक व्ही-२ “२८५१- 
ग्रामोद्योग व लघुउद्योग ” या लेखाशीर्षाखाली अनिवार्यतंर्गत रु.१८,२०,०७८/-(अक्षरी रुपये अठरा लाख वीस 
हजार अड्डयाहत्तर मात्रोव कार्यक्रमांतर्गत रु.२४७,६२,६६,०९०-/- (अक्षरी रुपये दोनशे सत्तेचाळीस कोटी बासष्ठ 
लाख सहासष्ठ हजार नव्वद मात्र) (दत्तमत) अशी एकूण रु.२४७,८०,८६,१६८/- (अक्षरी रुपये दोनशे सत्त्येचाळीस 
कोटी ऐंशी लाख शाहाएऐंशी हजार एकशे अडूसष्ठ मात्र) एवढी तरतूद सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे प्रत्यार्पित करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 
२. उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विनती करण्यात येते की, परिच्छेद-१ मध्ये 
प्रत्यार्पित केलेली रक्‍कम विशेष शीर्ष “ राखीव दत्तमत ” या शिर्षाखाली ठेवावी. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०४२६१२२४१५०५०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, SEEMA BABANRAO 
JADHAV 


(सी. ब. जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 
उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल(लेखा परिक्षा/लेखा वअनुज्ञेयता/स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा)-१,महाराष्ट्र, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
५. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६. मा. प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२, 
७. मा. सहकार आयुकत व निबंधक,सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
८ 
९ 


oc AN A -O 


. संचालक, रेशीम संचालनालय,नागपूर, 
. सर्व सह सचिव/उप सचिव (टेक्स-१/२/३/४/५)/रेशीम/आस्था) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१०. कार्यासन अधिकारी/अवर सचिव (टेक्स-१/२/३/४/५)/रेशीम/आस्था) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१२. वित्त विभाग (व्यय २/ अर्थसंकल्प २/१३), मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१३. निवडनस्ती का.क्र.(१७स). 


विवरणपत्र -2 
शासन निर्णय क्रमांक आसुअँ/प्रत्याप-२२२०/(प्र.क्र.९१/२०२०)/९७स दि.१५.३.२०२१ चे सहपत्र 
सन २०२०-२९ या वर्षाच्या अंतिम बचतीच्या प्रत्यार्पित (समर्पित) रकमा दर्शविणारे न्रिवरणपत्र 
मागणी क्रमांक -व्ही-२ ,२८५१, ग्रामोद्योग व लघुउद्योग(बचत ) (-) रक्‍कम असणा-या (कार्यक्रमांतर्गत/अनिवार्य) योजना 


यादीनुसार देयके सादर करण्यात आली असल्याने उर्वरित तरतूद अखर्चित. 


नसल्याने तरतूद अखर्चित. 


६००००० 


प्रस्ताव प्राप्त न झाल्याने अखर्चित तरतूद. 


आयुक्त वस्त्रोद्योग नागूपर यांचेकडून अनुदान मागणीबाबत प्रस्ताव प्राप्त न 
झाल्याने अखर्चित तरतूद. 


आयुक्त वस्त्रोद्योग नागूपर यांचेकडून उर्वरित अनुदान मागणीबाबत प्रस्ताव 
प्राप्त न झाल्याने अखर्चित तरतूद. 
peeve 


